परिवहन विभागातील मोटार वाहन 
निरीक्षक व सहायक मोटार वाहन 
निरीक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
नियतकाळलीक बदल्या ऑनलाईन 
संगणकीय प्रणालीद्वारे पारदर्शक पध्दतीने 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२३/प्र.क्र.२४/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २८ जून,२०२३. 


प्रस्तावना:- 


परिवहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक व सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या 
संवर्गातील कार्यालयनिहाय भरलेल्या पदांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार विदर्भ, 
मराठवाडा तसेच कोकण विभागातील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्‍त राहात असल्याचे निदर्डानास 
आले आहे. परिवहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक व सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकाळीक बदल्या पारदर्शक पध्दतीने संगणकीय प्रणालीद्वारे 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


परिवहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक व सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन-२०२३ च्या नियतकालिक बदल्या महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम,२००५ मधील तरतुदी व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक 
०९.०४.२०१८ अन्वये समुपदेशानाद्वारे निश्चित केलेले बदलीबाबतचे धोरण तसेच, या संदर्भात 
ARAM वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ आदेश/ अधिसूचना विचारात घेऊन 
ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यास व यापुढील (सन २०२३ नंतरच्या) नियतकाळीक 
बदल्या ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२३/प्र.क्र.२४/परि-३ 


२. परिवहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक व सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या सन-२०२३ व यापुढील नियतकालीक बदल्या पारदर्शक पध्दतीने 
ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्याबाबतची seat कार्यपध्दती (5072) स्वतंत्र 
परिपत्रकाद्वारे निर्गमित करण्यात येईल. 

2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८१८५८३९८८२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JAYSEN 
JAYPRAKASH 
INGOLE 


(जयसेन इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. प्रादेशिक/उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी. 

७. निवड नस्ती (परिवहन-३). 


Cc Av AD Oo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


